ग्रामरक्षक दल नियम, २०१७ अनुसार 
ग्रामरक्षक दल स्थापनेच्या अनुषंगाने 


करावयाच्या कार्यवाहीबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : बीपीए-०११७/प्र.क्र.२२/राउशु-३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :-०६ जून, २०१७. 


शासन परिपत्रक 


राज्यात अवैध दारु उत्पादन, वाहतूक व विक्री आढळून आल्यास अज्ञा ठिकाणी अवैध 


धंद्याचे उच्चाटन करण्यासाठी करावयाच्या प्रतिबंधात्मक कार्यवाही शासनस्तरावरून वेळोवेळी 


सूचना देण्यात आल्या आहेत. महाराष्ट्र दारुबंदी (सुधारणा) अधिनियम, २०१६ (महाराष्ट्र अधिनियम 


क्रमांक १९/२०१७) शासन राजपत्रात दिनांक १६ जानेवारी, २०१७ रोजी प्रसिध्द करण्यात आळा 


आहे. त्यानुसार शासन अधिसूचना , दि.२२ मार्च, २०१७ अन्वये » ग्रामस्तरावर ग्रामरक्षक दल स्थापन 


करण्याबाबत ग्रामरक्षक दळ नियम, २०१७ प्रसिध्द करण्यात आले आहेत. 


२. ग्रामरक्षक दल स्थापन करण्याच्या तसेच ग्रामरक्षक कार्यान्वित करण्याच्या अनुषंगाने 


ग्रामरक्षक दल नियम, २०१७ च्या अनुषंगाने करावयाच्या कार्यवाहीसंदर्भात पुढील प्रमाणे सूचना 


देण्यात येत आहे. 


१) ग्रामरक्षक दल स्थापन करण्याबाबत उपविभागीय दंडाधिकारी यांचेकडे शिफारस झाल्यापासून 


उपविभागीय अधिकारी यांनी ग्रामरक्षक दलाची स्थापना करण्याबाबतचे आदेश ३० दिवसाच्या आत 


निर्गमित करावे. 


२) उपविभागीय दंडाधिकारी यांच्या आदेशा प्राप्त झाल्यानंतर तहसिलदारांनी ग्रामरक्षक दलाच्या 


सदस्यांना १० दिवसाच्या आत ओळखपत्र देण्याबाबत कार्यवाही करावी. 


उपरोक्त सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करून ग्रामरक्षक दलाचे कामकाज सुरु करण्यात 


यावे. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः बीपीए-०११७/प्र.क्र.२२/राउशु-३, 


Ss 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७७७५/.॥8॥॥/१5॥॥9.90०५९.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०१७०६०६१६१४१३१७२९ असा 


आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Punam Hiraman Wagde 
P U n a mM DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Home Department, 
7 postalCode=400032, st=Maharashtra, 
H | Ya mM a Nn 2.5.4.20=26d7295f0f289d96eecb9e12¢285 
Oebd4f894edc0ea69760a3c1561515a6bf8 
W d 7, cn=Punam Hiraman Wagde 
a g e Date: 2017.06.06 17:04:11 +05'30' 
(पु. हि. वागदे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव,मंत्रालय, मुंबई, 


. मा.मंत्री, राउझु यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


मा.राज्यमंत्री, राउझु यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


४. अपर मुख्य सचिव (गृह), राज्य उत्पादन शुल्क, मंत्रालय, मुंबई, 


. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई 

. आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, म.रा., मुंबई, 

९. 
qo. 


सर्व विशोष पोलीस महानिरीक्षक 
सर्व जिल्हाधिकारी/जिल्हा दंडाधिकारी 


११.सर्व पोलीस आयुक्‍त/पोळीस अधीक्षक 

१२.सर्व अधीक्षक, राज्य उत्पादन शुल्क 

१३.सर्व सह सचिव / उप सचिव, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४.निवड नस्ती (राउशु-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


